दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण 
गट-अ (कनिष्ठ) संवर्गातील रिक्‍त पदे 
पदोन्नतीने भरण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : दुविप्र-२३१७/३२१/प्र.क्र.७५/पदुम-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० जून, २०१८. 
दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-ब (वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रेड पे रु.४४००/-) 
या संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमूद अधिका-यांना सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) (वेतनश्रेणी रु.१५६००- 
३९१००, ग्रेड पे रु.५४००/-) या संवर्गातील पदोन्नती कोटयातील Raa पदावर नियमित पदोन्नती देण्यात येत 
असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना खालीलप्रमाणे त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत 
आहे :- 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव व पदनाम पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे पद व ठिकाण 

ae २ ३ 

हिं श्री.जी.पी.सोनोने, जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
भांडार अधिकारी, वरळी, मुंबई. अमरावती. 

२  श्री.ए.बी.पुराळे, जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
सहाय्यक संचालक (कर्मचारी वर्ग, मध्यवर्ती नागपूर. 
दुग्धशाळा आरे, मुंबई. 

3 श्रीमती एम.आर.हराळ, जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 
प्रशासकीय अधिकारी, शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद. 
पुणे. 


२. सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
३. सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुमती याचिका (सिव्हील) 
क्र.२८३०६/२०१७ मध्ये होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
४. सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ अंमलात येतील. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०७०२१०४८३३५२०१ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Ashok ह. a 


b33987277f837a341f 


Ta n baj | U | ke b6c84eb ecibf103304180649 95858, 


2018.07.02 11:01:11 +05'30' 


(अ.ता.उईके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई (५ प्रती) 


शासन आदेशा क्रमांकः दुविप्र-२३१७/३२१/प्र.क्र.७५/पदुम-६ 


प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, 

अमरावती /नागपूर/औरंगाबाद./कोकण/पुणे 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) ८, मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती /नागपूर/औरंगाबाद./कोकण/पुणे 
संबंधित अधिकारी ( आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे कार्यालयामार्फत) 
मा.मंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


